कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीनंतरच्या 


पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
आदेश क्र :- कअप-१२२३/प्र.क्र.9९/प्रशा-२ (१४ ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ:- सा.प्र.वि., शासन आदेशा समक्रमांक दिनांक ०२.०८.२०२४ 


शासन आदेशा 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये श्री.दामोदर दुहीजोड, सहायक कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांना कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना नियोजन विभागात दर्शविण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.दामोदर दुहीजोड, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या कक्ष अधिकारी पदावरील 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, त्यांची सुधारीत 
पदस्थापना खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग दि.०२.०८.२०२४ सुधारीत 
क्र. | श्रीमती | अधिकाऱ्यांचे नांव च्या आदेशातील | पदस्थापनेचा विभाग 
पदोन्नतीनंतरचा 
विभाग 
[a] 2 3 a  चन्क षु & 
१. | श्री मोदर दुहीजोड निक बांधकाम | नियोजन विभाग वित्त विभाग 
विभाग 


३. श्री.दुहीजोड यांच्या पदोन्नतीच्या अन्य अटी व शार्ती संदर्भाधीन दिनांक ०२.०८.२०२४ च्या आदेशात नमूद 
केल्याप्रमाणे राहतील. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८२३१८०४३४७६०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.08.23 18:19:43 +05'30' 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.दामोदर दुहीजोड, सहायक कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अमुस/प्रधान सचिव/सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग/नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) सह/उप सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग/नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) निवडनस्ती/प्रश्‍ा-२ (१४ब) 


